जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक 
सेवा, वर्ग-३ ( विद्युत व यांत्रिकी ) 
संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची 
दि.०१.०१.२०२३ व ०१.०१.२०२४ 
रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - 30 एप्रिल, २०२४ 
संदर्भ:- 
१) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. ३० जानेवारी, २०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२) उप आयुक्त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र.विकास/ज्येष्ठता 
सुची/कावि-३३२/२०२४, दि.११.०३.२०२४. 


शासन परिपत्रक:- 


जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची एकत्रित 
राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सुची प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात येते. 
त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ अन्वये सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तसेच जिल्हा परिषदांकडून 
दि.०१.०१.२०२३ व दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यासाठी माहिती 
मागविण्यात आली होती. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये अंतर्भाव्र करण्यासाठी संबंधित विभागीय 
आयुक्तांकडून खालीलप्रमाणे आक्षेप/हरकती व नवीन माहिती/दुरुस्ती प्रस्ताव प्राप्त झाळे आहेत. 


२. विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांनी माहिती निरंक असल्याचे शासनास कळविले 
आहे. 

३. सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची नावे 
वगळण्यात आली आहेत. 


४. सदर दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत संबंधितांचे काही आक्षेप व हरकती असल्यास त्या 
कार्यालयीन अभिलेख्यावरुन छाननी करुन आणि आक्षेप योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देवून विभागीय 
आयुक्‍त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या शिफारशींसह खाली दिलेल्या 
विवरणपत्रात नमूद करुन संबंधित कागदपत्रांसह शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात. आक्षेप न 
तपासताच शासनाकडे पाठविण्यात येवू नयेत. छाननी करुन न पाठविता प्राप्त झालेले तसेच 
संबंधितांनी परस्पर शासनाकडे पाठविलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत. 


५. आक्षेप अर्ज विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा शोवटचा दि.१८ मे, २०२४ 
असा आहे. सदर दिनांकानंतर प्राप्त झाळेळे आक्षेप शासन स्तरावर विचारात घेतले जाणार नाहीत, 
याची नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 


६. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, राजीनामा अथवा निधन 
झालेल्या, आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीदेखील नावे उचित नोंदीसह कळविण्यात 
यावीत. 


७. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये ज्या कनिष्ठ अभियंता यांच्या व्यावसायिक परिक्षा उत्तीर्ण/सूट बाबत 
“नाही” असा उल्लेख केला आहे त्यांच्या व्यावसायिक परिक्षा उत्तीर्ण/सूट बाबत निकालाची प्रत/सूट 
बाबतचे आदेशाची प्रत विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत तपासून सादर करण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीत 
सदर कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यास आवश्‍यक माहिती अभावी उक्त कनिष्ठ अभियंता यांचे नाव अंतिम 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये सर्वात Bach ठेवण्यात येईल, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


८. तसेच सामान्य प्रश्ञासन विभागाच्या दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शासन स्तरावर 
प्राप्त होणारे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम यांचा उल्लेख करुन साक्षांकित केलेले 
असावेत. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनामाचा वापर करुन “करीता” म्हणून साक्षांकित केलेले प्रस्ताव 
शासन स्तरावर ग्राह्य मानण्यात येणार नाहीत. सबब दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयाचे कृपया 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. आक्षेप असल्यास असे आक्षेप खालील तक्त्यात नमूद प्रारुपानुसार 
कृपया सादर करावेत. 


अ.क्र. दि.०१.०१.२०२४ । कर्मचाऱ्याचे | जेष्ठतासूचीतील ज्या | सुचविलेली | अभिप्राय 
रोजीच्या तात्पुरत्या नांव रकान्यामध्ये दुरुस्ती दुरुस्ती 


जेष्ठतासूचीतील करावयाची आहे तो रकाना 
अनुक्रमांक क्रमांक व असलेली 
सध्याची नोंद 


९. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आळे आहे की, सदर 
ज्येष्ठता याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप 
वेळीच नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत 
दुरुस्ती करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत 
आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रक काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव 
दिनांकाची प्रकरणे उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास 
आणून द्यावी व तसे केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे. 

qo. सदर यादीमध्ये स्वनिधीतून नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अथवा अर्हता रहित कनिष्ठ अभियंता 
यांचा GAAS झाला असल्यास सदर नावे वगळण्याचा प्रस्ताव संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद यांनी, संबंधित उपायुक्‍त ( आस्थापना ) विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेमार्फत यादी 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून आठ दिवसात शासनास सादर करावा , सदर प्रस्ताव विहित 
कालावधीत शासनास सादर न केल्याने, त्यानुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्‍त 
(आस्थापना) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 


११. सदर यादी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या 
माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या यादीच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
आणि संबधित उपायुक्‍त ( आस्थापना) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील. 


१२. अंतिम ज्येष्ठतासुचीसाठी आक्षेप /हरकती/ माहिती सादर करताना ग्राम विकास विभागाच्या 
शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० मधील सर्व 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


१३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४३०११३४२५५६२० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUBHASH BABAN INGALE 


: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ff061387998f39ca303c7da669fe047 1ca88421Safeb 


e7e53ecc009e02aad Ice, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F0319D46C62F9F6D7DBC200D9693539DF21 
5A28C05D55971515AC3C87DDAA987, cn=SUBHASH BABAN 


INGALE 
Date: 2024.04.30 11:47:38 +05'30' 


(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत: जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) यांची तात्पुरती 
ज्येष्ठता यादी 
प्रत, 


. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

उपायुक्‍त (आस्था.) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

५. निवडनस्ती. 


०८ “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित जात प्रवर्ग 
विभागात कार्यरत नियुक्तीचा 
आहेत. दिनांक 


rr ee ee ae आह डळ कळ क आल कि ae 
Ee) विधुत 


भाग-१ (पदवीधर) - विद्युत 


दा 

दा 

दा 
भाग-१ (पदवीधर) - यांत्रिकी 

Oca [कब [स्जउल्ज [७७०७७ [कल्क [०७2 ]ुल्त [जत 

दा 


शेरा 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता 
विभागात कार्यरत 
आहेत. दिनांक 


Le. i] s 2 7 व. 72 7 

34101. इमाव | नाही 

Ss २९.०९.१९७९ इमाव | उत्तीर्ण 

द दक खुला | नाही 
पदवी 

बी. 


जात प्रवर्ग ]ोरा 


डी 


च 
Sh 


Sh 


अ. क्र. 
2 
8 
4 
& 
9 
€ 
8 


Q ६ 
आर. (मेकॅ.) 
आर. (मेकॅ.) 
.ए.सांगोल (मेकॅ.) 


on 
>> 


E 


नाही 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता जात प्रवर्ग शेरा 
विभागात कार्यरत 
आहेत. दिनांक 
६ | ७ | ८ 


अ. 


कका 


क्र. 


६ 
.टेक. (A) 
.ई. (मेक ) 


a, 
18) 
v7 t 


4 3 
al, 


( 
eae खुला | | 


भाग-१ (पदवीधर) -भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 


a 
a 
<q, 


4 
ap 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 
~ 


जात प्रवर्ग ]ोरा 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित 
विभागात कार्यरत नियुक्तीचा 
आहेत. दिनांक 


अ. क्र. 
3 
8 
ष्‌ खुला 
वि खुला 
9 


खुला 
खुला 
अजा 


on 
>> 


भाग-२ (पदविकाधारक) - विद्युत 


२ 
३ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता . 
पुरवठा/सिंचन पदावरील ्ि 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित जात प्रवर्ग 
विभागात कार्यरत नियुक्तीचा 
आहेत. दिनांक 


a शक कर्गशर्]र क 
ग्या 
माडा 
जाग्या 
ला 
४ 
डा 
ता 


शेरा 


= 
Cae is 

- 
- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या 
विभागात कार्यरत 
आहेत. 


र र 


अ. क्र. व 
२ 
१३ .ए.एन. 
१४ | श्री.के.एम.तिनगमे सिंधुदुर्ग 
१५ आर.व्ही. 


= 
“A 
“A 
_1] 
q 
ay 
4 
= 


शेरा 


कनिष्ठ अभियंता . 
पदावरील ह 
नियमित जात प्रवर्ग 
नियुक्तीचा 
दिनांक 


6-92-2098 | aa आंतरजिल्हा 
(@) 
3 बदली 
खुला | नाही 


विदयुत अभि. 

.ए.ए.तलवारे नागपूर इमाव उत्तीर्ण 

१६ श्री नागपू विदयुत SC-00-IRCR का ९-०३-२०१६ | इमाव त्तीर्ण शां 
विदयुत अभि. 

१७ | ए.एस.गोहाड नागपूर विदयुत 09-99-9898 तिका ०६-०७-२०१७ | इमाव उत्तीर्ण शि 


भाग-२ (पदविकाधारक) - यांत्रिकी 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या शैक्षणिक पात्रता 
विभागात कार्यरत 
आहेत. दिनांक 


र क. ee ee oe 


जात प्रवर्ग ]ोरा 


all य 


4 3 
Mp 94 


अस्थीव्यंग-क 


& 
लागू 


अ. 
ee 


क्र. 
२ 
३ 
४ 
4 
& 
9 
¢ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद । यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित 
विभागात कार्यरत नियुक्तीचा 
आहेत. दिनांक 


a a ८ ५ | & 


जात प्रवर्ग ]ोरा 


अ. क्र. 
९ 


.वाय.एस. हाजगुडे र उस्मानाबाद पुरवठा डीएमई १९-०६- 


सिंचन 
पाणी परवठा 
पाणी 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 

9 


q 


oo, 
>> 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
३. | ४ 


बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 


यापैकी कोणत्या शेरा 


जात प्रवर्ग 


विभागात कार्यरत 
आहेत. 


अ. 
१ 


कचता 
भाग-२ (पदविकाधारक) - भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 
४ | श्री.ए.ए.ओव्हाळ पुणे ०४.०५.१९७० अ.जा. 


Ea 


नाही 


क्र. 

८ न 
सुट 

२ 

3 


उत्तीर्ण 


on 
>> 


= | = 
oy) क$ a 


८ 
खुला 
णे Ua. 

& श्री.एस.पी.शिंदे उस्मानाबाद ०१.१०.१९७६ अ.जा. नाही 
७  । श्री.शेख पाशा शोख हुसेन | परभणी पाणी पुरवठा १०.०२.१९७९ खुला 


4 
el 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 


oe 7 = का वि षि विन 
श्री.आर.जी.नाईकनवरे | उस्मानाबाद ०२.०८.१९६८ ३०.०१.२००९ 


— _ = 


बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 


यापैकी कोणत्या शेरा 


जात प्रवर्ग 


विभागात कार्यरत 
आहेत. 


4 3 
2५ 94 “० 


4 
क 


भज-ब 


| 
ae 


02.02.2008 


पदविका 


इमाव 


zi Pal 3 a 
-क 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 
बांधकाम/पाणी कनिष्ठ अभियंता 
पुरवठा/सिंचन पदावरील 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमित जात प्रवर्ग शेरा 


विभागात कार्यरत 
आहेत. 


नियुक्तीचा 


विभागीय परिक्षा 


१५ | श्री.एस.पी.करंजेकर भंडारा पाणी पुरवठा १७.०९.१९७३ डी.एम.ई 30.09.2028 | इमाव We उत्तीर्ण 


होण्यापासून सूट 
दि.३०.०१.२०२४ 


KKEKKKKKKKK 


